सातारा जिल्ह्यातील वाई पोलीस ठाणे, येथे दाखाल 
गु.र.नं.१५८/२०१६, १७५/२०१६, १७६/२०१६, 
१७७/२०१६, १७८/२०१६, १७९/२०१६ या गुन्ह्यामधून 
उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या अँड. श्री. उज्वळ निकम यांना 
व्यावसायिकक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी १११६/प्र.क्र.२६५/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ ऑक्टोबर, २०१७ 


संदर्भ : (१ WSR महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/१४/६६/वि.स.निकम- 

सातारा/५०६/२०१६११.११.२०१६ 

(२) शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी २०१६/यु.ओ.आर.९३/डी-१४, 

दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०१६ 
शासन निर्णय :- 

सातारा जिल्ह्यातील वाई पोलीस ठाणे, येथे दाखाल गु.र.नं.१५८/२०१६, १७५/२०१६, 
१७६/२०१६, १७७/२०१६, १७८/२०१६, १७९/२०१६, मधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये 
शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री. उज्वल निकम यांची विधी व न्याय विभागाच्या 
वरील संदर्भाधीन दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०१६ च्या अधीसूचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. उज्वल निकम यांना खालीलप्रमाणे 
फी अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी = रू. 34,000/- 


(ब) विचारविनिमय फी (प्रतितास) = रू. 90,000/- 
(कमाल मर्यादा प्रतिदिन S.30,000/-) 


(क) हॉटेल लॉजिंग बोर्डिंग (प्रतिदिन) : रु. 4,000/- 
(ड) रेल्वेने केलेला प्रत्यक्ष प्रवासखर्च 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी १११६/प्र.क्र.२६५/पोल-१० 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत. रेल्वे प्रवासाचे तिकीट तपासून 
प्रवासखर्च अदा करावा व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 
तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अंड. श्री. उज्वल निकम यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी वा इतर 
कोणतीही फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा 
पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोळीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


४. Brame निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८०/१७/व्यय-७, दिनांक 
२३.०६.२०१७ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥0व/०५॥॥.90५९.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१०२६१६१८१७९५२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Kishor Shyamrao ७०५ णश 


5.4.20=ce6f6edd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aa1aldbcf0ec79c7c21 


43850ff6e8fdcb4cOd, 


B h | INumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e1 e5842688 1 bc36b968F 
1 ठे e fa 0 fd0f45ce2d4bd3ff527ded2, Kishor Shy. Bhal 


Date: 2017.10.26 16:08:31 +05'30' 


(कि.शा.भालेराव) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र 

३. पोलीस अधीक्षक, सातारा 

४. महाळलेखापाल१- (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. अँड.श्री.उज्ज्वळ निकम, बॅरिस्टर निकम चाळ, रामदास कॉलनी, जळगाव 
८. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


